जलयुक्त शिवार अभियान २.० 
जिल्हास्तरीय समिती व तालुकास्तरीय 
समितीमध्ये सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्र: जशिअ-२०२४/प्र.क्र. २८/जल-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ५ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, जलसंधारण विभाग क्रमांक जळअ-२०२२/प्र.क्र.२०३/जल-७, 
दिनांक ५ डिसेंबर, २०१४ 
२) शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग क्रमांक जशिअ-२०२२/प्र.क्र.३०२/जल-७, 
दिनांक ३ जानेवारी, २०२३ 


प्रस्तावना :- 

जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० राबविण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ३ जानेवारी, 2023 
रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यामध्ये जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० राबविण्यात 
येत आहे. दिनांक ३ जानेवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० चा 
आढावा, संनियंत्रण व कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती तसेच तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती गठित करण्यात आलेली आहे. जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य 
सचिव जिल्हा जलसंधारण, मृद व जलसंधारण विभाग हे आहेत व तालुकास्तरीय समितीचे सदस्य 
सचिव उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग हे आहेत. जिल्हास्तरीय 
तसेच तालुकास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव बदलून जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव पद 
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचेकडे व तालुकास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव पद तालुका कृषी 
अधिकारी यांचेकडे सोपविण्यात यावे व त्याप्रमाणे सुधारीत जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय समिती 
गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय क्रमांक जशिअ-२०२२/प्र.क्र. ३०२/जल-७, दिनांक ३ जानेवारी, २०२३ मधील 
परिच्छेद ७.१ अन्वये जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० चा आढावा संनियंत्रण व कार्यक्रमाच्या प्रभावी 
अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाळी व तालुकास्तरावर 
उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठित करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समिती 
व तालुकास्तरीय समिती या पुढीलप्रमाणे आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ-२०२४/प्र.क्र. २८/जल-७ 


जिल्हास्तरीय समिती :- 
अ.क्र समिती सदस्य पदनाम 
ae | . । जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
२. । मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह अध्यक्ष 
३. | उप वनसंरक्षक, वन विभाग सदस्य 
४. | उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) सदस्य 
५. । कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणी पुरवठा), जिल्हा परिषद सदस्य 
६. । वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा सदस्य 
विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभाग सदस्य 
कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, सर्व संबंधित विभाग सदस्य 
९. ।कार्यकारी अभियंता, लघु सिचन, जिल्हा परिषद सदस्य 
| 90. | जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सदस्य 
leis १. | संबंधित क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍ती/संस्था (निमंत्रित) सदस्य 
१२. । जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सदस्य सचिव 
तालुकास्तरीय समिती :- 
अ.क्र समिती सदस्य पदनाम 
| ae | . | उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) अध्यक्ष 
२. ।गट विकास अधिकारी सह अध्यक्ष 
३. | उपविभागीय कृषी अधिकारी सदस्य 
४. ।तहसिलदार सदस्य 
५. | उपविभागीय अभियंता (पाणी पुरवठा) सदस्य 
६. | उपविभागीय अभियंता जलसंपदा सदस्य 
तालुका कृषी अधिकारी सदस्य 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जि.प. ल.पा. सदस्य 
९. | वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन विभाग सदस्य 
ow ०. | वन परिक्षेत्र धिकारी, सामाजिक वनीकरण सदस्य 
चित १. | तज्ञ व्यक्‍ती (जलसंधारण) सदस्य 
१२. | अझ्ासकीय संस्थेचे प्रतिनिधी सदस्य 
१३. । उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण| सदस्य सचिव 
विभाग, 


२. दिनांक ३ जानेवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये गठित करण्यात आलेल्या उपरोक्त 
जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय समितीच्या सदस्य सचिव या पदांमध्ये बदल करण्यात येवून 
जिल्हास्तरीय समितीच्या सदस्य सचिव पदावर जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांचे ऐवजी जिल्हा 
अधीक्षक कृषी अधिकारी व तालुकास्तरीय समितीच्या सदस्य सचिव पदावर उपविभागीय 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ-२०२४/प्र.क्र. २८/जल-७ 


जलसंधारण अधिकारी यांचे ऐवजी तालुका कृषी अधिकारी हे अधिकारी असतील. त्यानुसार 
खालीलप्रमाणे सुधारीत जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय समित्या गठित करण्यात येत आहेत. 
सुधारीत जिल्हास्तरीय समिती :- 


अ.क्र समिती सदस्य पदनाम 
Le जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
२. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह अध्यक्ष 
३. | उपवनसंरक्षक, वन विभाग सदस्य 
४ उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) सदस्य 
५. ।कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणी पुरवठा), जिल्हा सदस्य 
परिषद 
. | वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा सदस्य 
७. । विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभाग सदस्य 
कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, सर्व संबंधित सदस्य 
विभाग 
९. । जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जि.प. ल.पा. सदस्य 
| qo. | ०. | जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सदस्य 
|. aes | १. | संबंधित क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍ती/संस्था (निमंत्रित) सदस्य 
१२. | जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सदस्य सचिव 
सुधारीत तालुकास्तरीय समिती :- 
अ.क्र समिती सदस्य पदनाम 
१. | ., | उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) अध्यक्ष 
२. | गट विकास अधिकारी सह अध्यक्ष 
३. । उपविभागीय कृषी अधिकारी सदस्य 
४. | तहसिलदार सदस्य 
५. | उपविभागीय अभियंता (पाणी पुरवठा) सदस्य 
उपविभागीय अभियंता जलसंपदा सदस्य 
७. । उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व सदस्य 
जलसंधारण विभाग, 
८. । उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जि.प. ल.पा. सदस्य 
९. | वन परिक्षेत्र धिकारी, वन विभाग सदस्य 
१०. | ०. | वन परिक्षेत्र धिकारी, सामाजिक वनीकरण सदस्य 
शिक १. | तज्ञ व्यक्‍ती (जलसंधारण) सदस्य 
१२. | अझ्ञासकीय संस्थेचे प्रतिनिधी सदस्य 
१३. | तालुका कृषी अधिकारी सदस्य सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ-२०२४/प्र.क्र. २८/जल-७ 


३. सुधारित जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व सुधारित 
तालुकास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव, तालुका कृषी अधिकारी यांना आवऱ्यक ते सर्व सहकार्य 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग/उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी मृद 
व जलसंधारण विभाग करतील. सबंधितांनी उक्त योजनेसंदर्भातीळ सर्व अभिळेख/दस्ताऐवज पुढील 
७ दिवसांत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे हस्तांतरीत करावेत. 
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना त्यांच्या अधिपत्याखाळील सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी, 
तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक व सलग्न सर्व अधिकारी / कर्मचारी 
आवश्यक ते सर्व सहकार्य करतील. 
४. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट विकास घटक २.० या योजनेसाठीच्या 
जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव देखील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी असतील. 
५. सदर शासन निर्णय कृषी विभागाने दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०२०५१२२५२१७१२६ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकिंत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL SAHEBRAO CHAVAN 


ig) 
DN: c=IN, o=PERSONAL, title=1152, 
pseudonym=70c49d01174e4dfab06502f46f2d08ee, 


2.5.4.20=9d7028d657473ced7f06a53cd1e784304afc1095acc4ac 


d7bff3e05534877677, postalCcode=400706, st=Maharashtra, 


CHAVAN snc SERS CHIN 
(सुनील चव्हाण) 
सचिव 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 


) 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव. 

) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव 
) मा.मंत्री, कृषी यांचे खाजगी सचिव. 
) 

) 

) 

) 


मा.मंत्री, मृद व जलसंधारण यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 

१३) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१४ आयुक्‍त, मृद व जलसंधारण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 

१५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

पृष्ठ ५ पैकी ४ 


११ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ-२०२४/प्र.क्र. २८/जल-७ 


) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे-४११ ००१. 
) अपर आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग, पुणे/नागपूर. 
) सर्व जिल्हाधिकारी 
) सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग. 
20) Ud मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
) 
) 
) 
) 


संचालक, मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास 
यंत्रणा, पुणे. 
) सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) 
) सर्व उप विभागीय अधिकारी (प्रांत) 
) सर्व गटविकास अधिकारी 
) सर्व उप विभागीय कृषी अधिकारी 
) सर्व तहसीलदार 
) महाळेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर. 
) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 
) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी. 
) सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग/जि.प. ल.पा. 
) सर्व कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणी पुरवठा), जिल्हा परिषद 
) सर्व उप वनसंरक्षक, वन विभाग. 
३६) सर्व वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


सर्व विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभाग. 

सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, सर्व संबंधित विभाग 
सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जि.प. ल.पा. 

सर्व संबंधित उप विभागीय अभियंता, पाणी पुरवठा. 

सर्व संबंधित उप विभागीय अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

सर्व तालुका कृषी अधिकारी. 

सर्व उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, जि.प. ल.पा. 

सर्व वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन विभाग. 

सर्व वन परिक्षेत्र अधिकारी, सामाजिक वनीकरण. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

४८) नियोजन विभाग/ वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

४९) जल-७, निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


